महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप- १२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४मार्च, 2022. 


संदर्भ शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४, 
दि.३०.०८.२०२१. 
आदेडा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये खाली नमूद तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावर प्रपत्र बढती 


(पदोन्नती) देण्यात आली आहे. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.२८.०२.२०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


अ.क्र. | अवर सचिवाचे नांव विभागाचे नांव प्रपत्र बढतीचे कार्यालय 


क्रीडा व युवक कल्याण यांचे कार्यालय 


श्री.नं.ग.आंदळकर वित्त विभाग मा.मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे 
कार्यालय 
श्री.बा.सि.शिदे महसूल व वन विभाग मा.मंत्री, गृह यांचे कार्यालय 
श्री.सं.ना.जाधव जलसंपदा विभाग मा.मंत्री जलसपंदा यांचे कार्यालय 
श्री.स.ना.पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मा.मंत्री जलसपंदा यांचे कार्यालय 


२. 


आता, या आदेशान्वये सदर अवर सचिवांच्या प्रपत्र बढतीस दि.०१.०३.२०२२ पासून पुढे १ वर्ष 


म्हणजेच दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


os 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१७३३३६०४०७ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


p h t Sh dh Digitally signed by Prashant Shridhar Shelar 
DN: CN = Prashant Shridhar Shelar, C = IN, S = 
rasnhan rn ar Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Shelar OU = General Administration Department 
Date: 2022.03.04 17:36:05 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१ 
२ 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

३) मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/महसूल व वन विभाग/जलसंपदा विभाग/उद्योग, 

ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना),सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/महसूल व वन 
विभाग/जलसंपदा विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) संबंधीत अधिकारी, विभागामार्फत. 

७) निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


आळी a a “तल 


श्री.अ.म.चेमटे सामान्य प्रशासन विभाग मा.मंत्री पुडासंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, 


